महाराष्ट्र शासन 
सामान्य प्रशासन विभाग 
क्रमांकः उसब १३२३/प्र.क्र.२२/१४ 
मादाम कामा मार्ग,हुतात्मा राजगुरू चौक 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२ 
दिनांक: २३ ऑगस्ट, २०२३. 


संदर्भ : शासन आदेशा क्र.उसब १३२३/प्र.क्र.२२/१४, दि.२७.०६.२०२३. 


RE 


श्री.अजित तुकाराम सासुलकर, उप सचिव, वैद्यकीय शिक्षण व औषधी द्रव्ये विभाग यांची गृह 
विभागात संदर्भाधीन शासन आदेशान्वये बदलीने पदस्थापना करण्यात आली आहे. 
२. आताया आदेशान्वये प्रशासकीय कारणास्तव श्री.सासुलकर, उप सचिव, वैद्यकीय शिक्षण व 
औषधी द्रव्ये विभाग यांच्या बदलीस दि.३०.०४.२०२४ पर्यंत स्थगिती देण्यात येत आहे. 


3: सदर शासन आदेठा महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या वेबसाईटवर ]ईटवर 
प्रसिध्द करण्यात आला असून त्याचा संगणक संकेतांक २०२३०८२३१३४७३१८३०७ असा आहे. हा 
आदेडा डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Digitally signed by VINAYAK BABURAO MANE 
DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, 


ou=GENERAL ADMINISTRATION DEPARTMENT, 
2.5.4.20=62086e8da42b80ce1e183d1e9775b63142b6a949 
41 d6fa6ffe12c2ad5c605c23, postalCode=400032, 
st=Maharashtra, 


BA B U RAO MA N E serialNumber=1740045 18DCF8ACA2F592B0E3DB67D519F 
7D7899F46BEBFB7A9970706B2C9983, cn=VINAYAK 
BABURAO MANE 
Date: 2023.08.23 13:49:51 +05'30' 


(वि.बा. माने) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन. 
प्रत, 
मुख्य सचिव, महाराष्ट्र शासन. 
अ.मु.स.(सेवा), सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
मा.मुख्यमंत्री यांचे अ.मु.स./प्र.स., मंत्रालय, मुंबई. 
अ.मु.स./प्र.स./सचिव, गृह विभाग /वैद्यकीय शिक्षण व औषधी द्रव्ये विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
५. सह सचिव /उप सचिव (आस्थापना), गृह विभाग /वैद्यकीय शिक्षण व औषधी द्रव्ये विभाग, 
मंत्रालय, मुंबई. 
६. श्री.अजित तु. सासुलकर, उप सचिव, वैद्यकीय शिक्षण व औषधी द्रव्ये विभाग, मंत्रालय, 
मुंबई (विभागामार्फत). 
७. निवडनस्ती कार्यासन-१४. 


Cc WwW A -5 


